अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
राज्यातील विद्यमान संस्थांमधील व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत घट / अभ्यासक्रम 
बंद करण्यास व शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र. २१४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२०. 
संदर्भ :- (9) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१८/प्र.क्र. २१४/तांशि-४, दिनांक ४/७/२०१९. 


शुध्दिपत्रक : संदर्भाधीन दिनांक ०४/०७/२०१९ च्या शासन निर्णयाचा क्रमांक “टीईएम-२०१८/ प्र.क्र.२१४/ 
तांशि-४,” ऐवजी “क्रमांक टीईएम-२०१९/प्र.क्र.२१४/तांशि-४,” असा वाचण्यात यावा”. तसेच शासन 
निर्णयाच्या शिर्षकातील “शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९” या शाब्दांऐवजी “शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०” असे वाचण्यात 
यावे. 

२. हे शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००११५१३०५५४७६०८ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ति या 
SA NJAY A U D U M BA R 2.5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee2301 1448b7fc64d 138630b9c76ae 


, street= MANTRALAYA,MUMBAI, 
fcf7172a73579b34fa622983d8f647780fbef 1 d35a1ca975955eb9193 


DHARURKAR 00011 ल 
(संजय औ.धारुरकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
. सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास््र विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड 
५. संबंधित संस्था ( संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७9 वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 
७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली. 
८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स 
बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


Cc 40 A -0 


